RNI No. MAHBIL /2012/46121 


त ees, 
Bi = 5 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 








वर्ष ७, अंक १४(२)] शुक्रवार, फेब्रुवारी २६, २०२१/फाल्गुन ७, शके १९४२ [पृष्ठ ९, किंमत :रुपये १२.०० 








असाधारण क्रमांक २८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


मिरा भाईंदर महानगरपालिका 
अधिसूचना 


क्रमांक : मिभामनपा/सचिव/१०४/२०२०-२१, दि. २६ फेब्रुवारी २०२१ 


मिरा भाइंदर महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता a नियुक्त्या) नियम, २०१२ चे तरतुदी 
अन्वये, नामनिर्देशित पालिका सदस्यांची नियुक्‍ती करणेसाठी दिनांक ७ डिसेबर २०२० (दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजीची तहकुब सभा) 
रोजीच्या मा. महासभेमध्ये निर्णय होऊन खालील ४ व्यक्तींचे नामनिर्देशन , नामनिर्देशित पालिका सदस्य म्हणून करणेस महासभेने मान्यता 
दिलेली आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई दाबा क्र . ९८२७९/२०२० मधील इंटरीम अर्ज क्र. ४२११/२०२१ बर दिनांक २५ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजी मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेस ४ नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करणे आदेशित केले 
आहे. त्या अनुषंगाने, मी, बासुदेव शिरवळकर, नगरसचिव, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशत सदस्यांची 
अर्हता ब नियुक्त्या) नियम, २०१२ नियम ६ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या नामनिर्देशित 
पालिका सदस्यांची नावे महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करीत आहे. 


2) 
भगवान 


बाबुराव 
तुगनचंद 
अहमद सादत खान 





भाईंदर, वासुदेव शिरवळकर, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१. नगरसचिव, 
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका. 
भाग दोन-२८--१ (१) 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, 
NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


